RNINo . MAHBIL/ 2012/ 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष- ८ , अंक - ३३ ] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १५ - २१, २०१९ / श्रावण २४ - ३० , शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे १६ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ व भूमि 

संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. 


३ 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास व सार्वजनिक 
आरोग्य विभाग यांनी उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १५१ , 
पोट - कलम (१ ) खाली काढलेली अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-२१७५/ 
५१०६/ युडी-७, दिनांक मार्च 

१ ९ ७ ९ अन्वये 

मंजूर विकास योजनेत 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी निर्दिष्टित करण्यात आलेल्या जमिनीबाबतच्या 
उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १२६, पोट - कलम (१), ( २) व 
( ४ ) खालील राज्य शासनाने वापरावयाच्या शक्ती जिल्हाधिकाऱ्यांना 
प्रदान करण्यात आलेल्या आहेत ; 


जिल्हा जळगाव 


आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनी उक्त सार्वजनिक प्रस्तावासाठी 
आवश्यक असल्याबाबतची जिल्हाधिकारी , जळगाव यांची खात्री 
झाली आहे 


६ 


. 


, 


आणि त्याअर्थी, उक्त जमिनीच्या संपादनापोटी द्यावयाच्या नुकसान 
भरपाईची रक्कम संपूर्णपणे उक्त महानगरपालिकेने अदा करावयाची 


आहे ; 


क्रमांक भूसं / एसआर-२५१/ २०१८.- ज्याअर्थी, जळगाव 
महानगरपालिकेची मूळ हद्दीची सुधारित विकास योजना ( यापुढे 
“ उक्त सुधारित विकास योजना ” म्हणून संबोधलेली) शासनाने अधिसूचना 
क्रमांक टीपीएस -३५८८/ १ ९ ४/ सीआर -९ ७/ नवि - ९, दिनांक ६ जानेवारी 
१ ९९ ३ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , 
१९ ६६ च्या कलम ३१ , पोट - कलम (१) अन्वये (यापुढे “ उक्त 
महाराष्ट्र अधिनियम ” म्हणून संबोधलेला) मंजूर केली असून ती 
दिनांक १५ फेब्रुवारी १ ९९ ३ पासून अंमलात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूचित नमूद केलेल्या जमिनी (यापुढे 
“ उक्त जमिनी ” म्हणून संबोधलेल्या) उक्त सुधारित विकास योजनेत 
आरक्षण क्रमांक ४-- “सिव्हिक सेंटर ” ( भागशः) , आरक्षण क्रमांक 
५-- “प्राथमिक शाळा व क्रीडांगण तसेच १२.० मीटर रुंद विकास 
योजना रस्त्याच्या ” प्रस्तावाने बाधित होत आहेत ( यापुढे “ उक्त 
सार्वजनिक प्रस्ताव ” म्हणून संबोधलेला) ; 

आणि ज्याअर्थी, जळगाव महानगरपालिकेने ( यापुढे “ उक्त 
महानगरपालिका ” म्हणून संबोधलेले) उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या 
कलम १२६, पोट - कलम ( १) अन्वये उक्त जमिनी उक्त सार्वजनिक 
प्रस्तावासाठी संपादन करण्याबाबत शासनाकडे अर्ज केला आहे . 


त्याअर्थी, शासनाने प्रदान केलेल्या शक्तीनुसार आणि उक्त महाराष्ट्र 
अधिनियमाच्या कलम १२६, पोट - कलम ( ४ ) सह भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( यापुढे “ उक्त संपादन 
अधिनियम ” म्हणून संबोधिलेला) कलम १९ अन्वये जिल्हाधिकारी, 
जळगाव असे घोषित करतात की , उक्त जमिनी उक्त सार्वजनिक 
प्रस्तावाच्या प्रयोजनासाठी आवश्यक आहेत . 


उक्त जमिनींच्या संबंधात यापुढे करावयाच्या सर्व संपादनाच्या 
कार्यवाहीबाबत , जिल्हाधिकाऱ्यांचे काम पार पाडण्याकरिता उक्त 
संपादन अधिनियमाच्या कलम ३, खंड ( छ) अन्वये याद्वारे 


वि ( एच ) २१३ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १५ - २१, २०१९ / श्रावण २४ - ३० , शके १९ ४१ 


उपजिल्हाधिकारी तथा विशेष भूसंपादन अधिकारी , जळगाव यांची 
नेमणूक करण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे उक्त जमिनींच्या संपादनाची 
उक्त सार्वजनिक प्रस्तावाच्या प्रयोजनासाठी आवश्यक ती कार्यवाही 
सुरू करावी असे निदेश देण्यात येत आहे. 


उक्त जमिनींचे नकाशे आयुक्त , जळगाव शहर महानगरपालिका , 
जळगाव तसेच उपजिल्हाधिकारी तथा विशेष भूसंपादन अधिकारी, 
जळगाव यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत पाहण्यासाठी 


उपलब्ध आहेत . 


आहे व सदर यात्रेदरम्यान विविध ठिकाणी स्वागत सभा , जाहीर सभेचे 
आयोजन केले जाणार आहे , याबाबत पोलीस अधीक्षक , अहमदनगर 
यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ प्रतिबंधात्मक आदेश/ ६५२० / 
२०१९, दिनांक ३ ऑगस्ट २०१९ चे पत्रानुसार कळविले आहे. 

वरील पार्श्वभूमीवर काही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणून पोलिसांना कर्तव्य बजावताना अडचण 
निर्माण होऊ नये, यासाठी अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या 
हद्दीत मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चेकलम ३७ (१) ( ३) चे प्रतिबंधात्मक 
आदेश जारी करणेबाबत पोलीस अधीक्षक , अहमदनगर यांनी त्यांचेकडील 
पत्र क्रमांक जिविशा/ प्रतिबंधात्मक आदेश -६५२० / २०१९, दिनांक ३ ऑगस्ट 
२०१९ अन्वये विनंती केली आहे व तशी माझी खात्री झालेवरून 
मी , राहुल द्विवेदी , जिल्हादंडाधिकारी, अहमदनगर , मला मुंबई पोलीस 
अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ (१) (३) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा 
वापर करून आदेशात नमूद केलेल्या कालावधीत व ठिकाणी कोणाही 
इसमास खालील कृत्ये सक्षम अधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय करण्यास 
मनाई करीत आहे. 


अनुसूची 


जिल्हा जळगाव, तालुका जळगाव, गाव जळगाव 


सर्व्हे नंबर 


सि . स . नं . 


क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


चौ . मी . 


३३७/ ३ - ब / १ 
३३७/ ३ - ब/ २ 
३३७/ ३- ब/ ३ 
३३७/ ३ - ब / ४ 


८ ९ ४४ पै. 


१४६१७.०० 


( अ ) शस्त्रे, काठ्या, सोटे , तलवारी , भाले , सुरे, बंदुका , दंडे अगर 
लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल , अशी कोणतीही 


वस्तू बरोबर नेणे 


3; 


सार्वजनिक प्रयोजन. 


( १) आरक्षण क्रमांक ४- सिव्हिक सेंटर (भागश :) 


( ब ) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा 
फेकावयाची उपकरणे व साधने जवळ बाळगणे किंवा तयार करणे 
किंवा जमा करणे ; 


( २) आरक्षण क्रमांक ५- प्राथमिक शाळा व क्रीडांगण 


( क ) कोणत्याही व्यक्तींच्या आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन 


( ३ ) १२.० मीटर रुंद विकास योजना रस्ता 


करणे ; 


गोरक्ष गाडीलकर , 


जिल्हाधिकारी, जळगाव . 


( ड ) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक जवळ बाळगणे किंवा 
तयार करणे ; 


.. 


जळगाव , ८ ऑगस्ट २०१ ९. 


( इ) जाहीरपणे घोषणा देणे , गाणे म्हणणे, वाद्य वाजविणे, ध्वनिवर्धक 
किंवा ध्वनिक्षेपक यांसारखे मानवी आवाजाचे वर्धन करणारा किंवा तो 
जसाच्या तसा ऐकवणारा उपकरणसंच वापरणे किंवा वाजवणे ; 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७ (१) ( ३ ) अन्वये 


आदेश 


( ई) सभ्यता अगर नीतिमत्ता यांस धक्का पोहोचेल किंवा शांतता 
धोक्यात येईल असे कोणतेही कृत्य करणे , आवेशपूर्ण भाषणे करणे, 
हावभाव करणे किंवा सोंग आणणे अगर तशी चित्रे , चिन्हे किंवा इतर 
वस्तू तयार करणेकिंवा त्यांचा प्रचार करणे ; 


- 


( फ ) सार्वजनिक तसेच खाजगी ठिकाणी निवडणूक प्रचारार्थ, तसेच 
अन्य कारणास्तव सभा घेणेस, मिरवणुका काढणेस व पाचपेक्षा जास्त 
व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे. 


क्रमांक डीसी/ कार्या ९- ब -१/ १९ २३/ २०१९.- अहमदनगर जिल्ह्यात 
दिनांक १२ ऑगस्ट २०१ ९ रोजी बकरी ईद साजरी करण्यात येणार 
आहे . तसेच दिनांक १५ ऑगस्ट २०१ ९ रोजी स्वातंत्र्य दिनानिमित्त 
विविध संघटनेच्यावतीने उपोषण , आत्मदहन , मोर्चे, विविध आंदोलने 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच दिनांक १७ ऑगस्ट २०१९ 
रोजी पारशी समाजाचा पतेती नववर्ष दिन साजरा करण्यात येणार 
आहे . दिनांक १८ ऑगस्ट २०१ ९ रोजी भारतीय जनता पक्ष यांचेवतीने 
सुरू असलेली “ महाजनादेश यात्रा ” अहमदनगर जिल्ह्यात प्रवेश करणार 


वरील आदेश खालील व्यक्तींना लागू होणार नाहीत. 
( अ ) शासकीय सेवेतील व्यक्तींना, ज्यांना आपले वरिष्ठांचे आदेशानुसार 
कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार जवळ बाळगणे आवश्यक आहे , तसेच ज्या 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १५ - २१, २०१९ / श्रावण २४ - ३० , शके १९ ४१ 


३ 


व्यक्तींना शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणास्तव लाठी अगर काठी वापरणे 
आवश्यक आहे . 


२० ऑगस्ट २०१ ९ रोजीचे २४.०० वाजेपावेतोचे कालावधीत जारी 
राहील . 


( ब) प्रेतयात्रा, धार्मिक कार्यक्रम , धार्मिक मिरवणुका, लग्न समारंभ , 
लग्नाच्या मिरवणुका हे कार्यक्रम . 


प्रस्तुतचा आदेश आज दिनांक ५ ऑगस्ट २०१ ९ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 


( क) सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस ज्यांनी संबंधित प्रभारी 
पोलीस निरीक्षक तथा सहायक पोलीस निरीक्षक यांची रीतसर परवानगी 
घेतली आहे, अशा व्यक्ती. 


राहुल द्विवेदी, 
जिल्हादंडाधिकारी, 


अहमदनगर . 


प्रस्तुतचा आदेश अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत 
दिनांक ७ ऑगस्ट २०१ ९ रोजीचे ००.०० वाजेपासून ते दिनांक 


अहमदनगर , ५ ऑगस्ट २०१९ . 


आयुक्त , महानगरपालिका यांजकडून 

धुळे महानगरपालिका, धुळे 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १ ९ ६६ चे कलम ३७ ( १) चे तरतुदीनुसार 


नोटिस 


क्रमांक धुमपा/ न.र. -८८७/ २०१९ - २०२०.- ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक जीइएन -१० ९ ६/ १९ ६६/ सीआर 
१२५ /९९/ युडी -२४ , दिनांक ३० जून २००३ नुसार नगरपालिकेचे धुळे महानगरपालिकेत रूपांतर झालेले आहे आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या 
नगर विकास विभागाचेनिर्णय क्रमांक तसेच धुळे शहरासाठी सुधारित विकास योजना ( दुसरी) शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१०१२ /१५६ (ब)/ 
पुनर्बाधणी क्रमांक ६२ / जा . क्र . १०६/१२/ नवि -९ , दिनांक २८ डिसेंबर २०१२ अन्वये मंजूर झालेली आहे. 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ (१) चे तरतुदीनुसार धुळे शहर मंजूर विकास योजनेच्या प्रस्तावित 
फेरबदलामध्ये महानगरपालिकेने खालीलप्रमाणे फेरबदल करण्याचे प्रस्तावित केले आहे . 


विवरण 


ठराव क्रमांक व दिनांक 


फेरबदलाचे विवरण 


१ 


२ 


धुळे महानगरपालिका ठराव क्रमांक १४७, 

मौजे धुळे, सर्व्हे क्रमांक ५१०- ब मधील २ एकर क्षेत्रावरील आरक्षण क्रमांक २०४ , 
दिनांक १ ९ ऑक्टोबर २०१८ . 

शासकीय कर्मचारी वसाहत व सार्वजनिक / निम - सार्वजनिक या आरक्षित प्रयोजनातून 

रहिवास वापरासाठी असा फेरबदल करणे. 
तरी ज्या नागरिकांच्या उक्त फेरबदलाचे संदर्भात काही हरकती / सूचना असतील त्या त्यांनी ही जाहीर नोटीस / सूचना महाराष्ट्र शासन 
राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याचे तारखेपासून ३० दिवसांचे आत लेखी स्वरूपात आयुक्त , धुळे महानगरपालिका, धुळे यांचे नावे सादर कराव्यात म्हणजे 
त्याचाविचार शासनास प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी सादर करतेवेळी करण्यात येईल. मुदतीनंतर प्राप्त होणाऱ्या हरकती व सूचनांचा विचार केला 
जाणार नाही. 


तसेच उक्त फेरबदलाबाबतची अधिक माहिती आयुक्त, धुळे महानगरपालिका, धुळे यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या 
अवलोकनार्थ ठेवण्यात आलेली आहे. 


गंगाथरण डी . , 
जिल्हाधिकारी, धुळे तथा 
आयुक्त , धुळे महानगरपालिका, 

धुळे . 


धुळे , ३० जुलै २०१९ . 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १५ - २१, २०१९ / श्रावण २४ - ३० , शके १ ९ ४१ 


DHULE MUNICIPAL CORPORATION , DHULE 


Under Section 37 ( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 


Notice 


No. DMC / TP -887 /2019-2020.- Whereas , the Dhule Municipal Council has been converted by Urban 
Development Department of Maharashtra into Dhule Municipal Corporation with effect from 30th June 
2003 vide its Notification No. GEN - 1099 /CR - 125 /99 /UD - 24 , dated 30th June 2003. 


Whereas , the Revised Development Plan of Dhule has been sanctioned by the Government, Urban 
Development Department ofMaharashtra vide it s Resolution No. TPS - 1012 / 156 ( B )/Reconstruction No. 


62 /No . 106 / 12 /UD - 9 , dated 28th December 2012 . 


The Dhule Municipal Corporation has proposed to make modification to the Sanctioned Development 
Plan of Dhule under provisions of Section 37 ( 1) of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 . 


Particulars 


Resolution No. 


Proposed Modification 


2 


Dhule Municipal Corporation , 
Resolution No. 147 , 


Mauje Dhule S. No. 510 - B (area 2 Acre ) deleted from 
Reservation No. 204 Government Staff Quarters and 


dated 19th October 2018 . 


Public / Semi-Public Zone . Included in Residential Zone . 


The persons who wish to file their suggestions / objections to the above Modification to the Development 
Plan may submit the same to the Commissioner, Municipal Corporation , Dhule in writing within one ( 1) 
month from the date of publication of this Notice in Maharashtra Government Gazette , Dhule Municipal 
Corporation would consider the suggestions and objections received within the situplated period while 
submiting the proposed Modification to the Government for sanction , Proposed Modification proposal is 
kept open into the office of the Dhule Municipal Corporation , Dhule for inspection during working hours . 


GANGATHARAN D. , 


Collector, Dhule and 


Commissioner, 


Dhule Muncipal Corporation , 


Dhule . 


Dhule , 30th July 2019 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १५ - २१, २०१९ / श्रावण २४ - ३० , शके १९ ४१ 


५ 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


धुळे या अवसायनातील संस्थेचे कामकाज पूर्ण झाल्याने महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेले 
अधिकारांनुसार संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे. हा आदेश 
पारित झाल्याचे तारखेपासून संस्था नोंदणी रद्द झाल्याचे समजावे. 


सदरहू आदेश आज दिनांक ३० मार्च २०१ ९ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


क्रमांक आस्थापना/ संस्था नोंदणी रद्द आदेश / क .२१ / ७ ९ ०/ सन 
२०१ ९.- मी , मनोज चौधरी , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
शिंदखेडा, जिल्हा धुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
कलम १० ९ मधील तरतुदींनुसार जयगंगा गृहनिर्माण सहकारी 
संस्था मर्यादित, दोंडाईचा, तालुका शिंदखेडा , जिल्हा धुळे या 
अवसायनातील संस्थेचे कामकाज पूर्ण झाल्याने महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेले 
अधिकारानुसार संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे. हा आदेश 
पारित झाल्याचे तारखेपासून संस्था नोंदणी रद्द झाल्याचे समजावे. 


शिंदखेडा, ३० 

मार्च 

२०१ ९ . 


आदेश 


सदरहू आदेश आज दिनांक ३० मार्च २०१ ९ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


शिंदखेडा , ३० 

मार्च 

२०१ ९ . 


क्रमांक आस्थापना/ संस्था नोंदणी रद्द आदेश / क .२१/८०५/ सन 
२०१९.- मी , मनोज चौधरी, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
शिंदखेडा, जिल्हा धुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १० ९ मधील तरतुदींनुसार मुक्तेश्वर तेलबिया उत्पादक 
सहकारी संस्था मर्यादित, सवाई मुकटी, तालुका शिंदखेडा , जिल्हा 
धुळे या अवसायनातील संस्थेचे कामकाज पूर्ण झाल्याने महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेले 
अधिकारांनुसार संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे. हा आदेश 
पारित झाल्याचे तारखेपासून संस्था नोंदणी रद्द झाल्याचे समजावे. 

सदरहू आदेश आज दिनांक ३० मार्च २०१ ९ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


आदेश 


. 


शिंदखेडा , ३० मार्च 


मार्च २०१ ९ . 


. 


क्रमांक आस्थापना/ संस्था नोंदणी रद्द आदेश / क.२१/ ७९ ५ / सन 
२०१९.- मी , मनोज चौधरी, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 
शिंदखेडा, जिल्हा धुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
चे कलम १०९ मधील तरतुदींनुसार हमाल मापाडी मजूर सहकारी 
संस्था मर्यादित , नरडाणा , तालुका शिंदखेडा , जिल्हा धुळे या 
अवसायनातील संस्थेचे कामकाज पूर्ण झाल्याने महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेले 
अधिकारांनुसार संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे. हा आदेश 
पारित झाल्याचे तारखेपासून संस्था नोंदणी रद्द झाल्याचे समजावे. 

सदरहू आदेश आज दिनांक ३० मार्च २०१९ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


आदेश 


चे 


, 


शिंदखेडा , 

३० मार्च 

२०१ ९ . 


क्रमांक आस्थापना/ संस्था नोंदणी रद्द आदेश / क .२१ /८१०/ सन 
२०१ ९.- मी , मनोज चौधरी , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
शिंदखेडा , जिल्हा धुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
कलम १०९ मधील तरतुदींनुसार जय योगेश्वर तेलबिया उत्पादक 
सहकारी संस्था मर्यादित , विरदेल, तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे 
या अवसायनातील संस्थेचे कामकाज पूर्ण झाल्याने महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेले 
अधिकारांनुसार संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे. हा आदेश 
पारित झाल्याचे तारखेपासून संस्था नोंदणी रद्द झाल्याचे समजावे. 

सदरहू आदेश आज दिनांक ३० मार्च २०१९ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


आदेश 


क्रमांक आस्थापना/ संस्था नोंदणी रद्द आदेश / क .२१/ ८०० / सन 
२०१९.- मी , मनोज चौधरी, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
शिंदखेडा, जिल्हा धुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १०९ मधील तरतुदींनुसार जवाहर तेलबिया उत्पादक 
सहकारी संस्था मर्यादित , दोंडाईचा, तालुका शिंदखेडा , जिल्हा 


शिंदखेडा , ३० 

मार्च 

२०१ ९ . 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १५ - २१ , २०१ ९ / श्रावण २४ - ३० , शके १९ ४१ 


आदेश 


सदरहू आदेश आज दिनांक ३० मार्च २०१९ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


शिंदखेडा, ३० 

मार्च 

२०१९ . 


आदेश 


क्रमांक आस्थापना / संस्था नोंदणी रद्द आदेश/ क .२१/८१५/ सन 
२०१९.- मी , मनोज चौधरी, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
शिंदखेडा , जिल्हा धुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 

चे 
कलम १० ९ मधील तरतुदींनुसार मालपूर तेलबिया उत्पादक सहकारी 
संस्था मर्यादित, मालपूर , तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे या 
अवसायनातील संस्थेचे कामकाज पूर्ण झाल्याने महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेले 
अधिकारांनुसार संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे. हा आदेश 
पारित झाल्याचे तारखेपासून संस्था नोंदणी रद्द झाल्याचे समजावे. 

सदरहू आदेश आज दिनांक ३० मार्च २०१ ९ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


- 


क्रमांक आस्थापना/ संस्था नोंदणी रद्द आदेश / क .२१ / ८३० / सन 
२०१ ९.- मी , मनोज चौधरी, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
शिंदखेडा, जिल्हा धुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे 
कलम १०९ मधील तरतुदींनुसार अच्छीहिसपूर पीक संरक्षण सहकारी 
संस्था मर्यादित , हिसपूर , तालुका शिंदखेडा , जिल्हा धुळे या 
अवसायनातील संस्थेचे कामकाज पूर्ण झाल्याने महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेले 
अधिकारांनुसार संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे. हा आदेश 
पारित झाल्याचे तारखेपासून संस्था नोंदणी रद्द झाल्याचे समजावे. 

सदरहू आदेश आज दिनांक ३० मार्च २०१ ९ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


शिंदखेडा, ३० मार्च २०१९ . 


आदेश 


शिंदखेडा, ३० 

मार्च 

२०१९ . 


, 


- 


आदेश 


क्रमांक आस्थापना / संस्था नोंदणी रद्द आदेश / क .२१ /८२०/ सन 
२०१९.- मी , मनोज चौधरी , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 
शिंदखेडा , जिल्हा धुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे 
कलम १०९ मधील तरतुदींनुसार दोंडाईचा पीक संरक्षण सहकारी 
संस्था मर्यादित , दोंडाईचा , तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे या 
अवसायनातील संस्थेचे कामकाज पूर्ण झाल्याने महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेले 
अधिकारांनुसार संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे. हा आदेश 
पारित झाल्याचे तारखेपासून संस्था नोंदणी रद्द झाल्याचे समजावे. 

सदरहू आदेश आज दिनांक ३० मार्च २०१९ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


क्रमांक आस्थापना/ संस्था नोंदणी रद्द आदेश / क .२१/ ८३५/ सन 
२०१ ९.- मी , मनोज चौधरी , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
शिंदखेडा, जिल्हा धुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे 
कलम १०९ मधील तरतुदींनुसार अपंग कल्याण आणि पुनर्वसन 
सहकारी संस्था मर्यादित , शिंदखेडा, तालुका शिंदखेडा, जिल्हा 
धुळे या अवसायनातील संस्थेचे कामकाज पूर्ण झाल्याने महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेले 
अधिकारांनुसार संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे . हा आदेश 
पारित झाल्याचे तारखेपासून संस्था नोंदणी रद्द झाल्याचे समजावे. 

सदरहू आदेश आज दिनांक ३० मार्च २०१९ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


शिंदखेडा, 

३० मार्च 

२०१ ९ . 


आदेश 


शिंदखेडा , ३० 

मार्च 

२०१ ९ . 


आदेश 


क्रमांक आस्थापना / संस्था नोंदणी रद्द आदेश/ क .२१/ ८२५ / सन 
२०१ ९.- मी , मनोज चौधरी , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
शिंदखेडा, जिल्हा धुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० 
कलम १० ९ मधील तरतुदीनुसार मंगलमूर्ती ग्रामीण बिगरशेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित, शिंदखेडा, तालुका शिंदखेडा , जिल्हा 
धुळे या अवसायनातील संस्थेचे कामकाज पूर्ण झाल्याने महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेले 
अधिकारांनुसार संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे. हा आदेश 
पारित झाल्याचे तारखेपासून संस्था नोंदणी रद्द झाल्याचे समजावे. 


- 


क्रमांक आस्थापना / संस्था नोंदणी रद्द आदेश / क .२१/ ८४० / सन 
२०१९.- मी , मनोज चौधरी, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
शिंदखेडा , जिल्हा धुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे 
कलम १० ९ मधील तरतुदीनुसार जयभिम दगडखाण उत्पादक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १५ - २१, २०१९ / श्रावण २४ - ३० , शके १९ ४१ 


७ 


या आदेशाचे तारखेपासून सदर संस्थेचे विसर्जन झालेले असून 
ती निगमनिकाय असल्याचे बंद झालेले आहे. 


सहकारी संस्था मर्यादित , विखरण , तालुका शिंदखेडा , जिल्हा धुळे 
या अवसायनातील संस्थेचे कामकाज पूर्ण झाल्याने महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेले 
अधिकारांनुसार संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे. हा आदेश 
पारित झाल्याचे तारखेपासून संस्था नोंदणी रद्द झाल्याचे समजावे. 


३० 


मार्च 

२०१ ९ 


रोजी माझे सही 


सदरचा आदेश आज दिनांक 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 


भडगाव , ३० 

मार्च २०१ ९ . 


सदरहू आदेश आज दिनांक 

३० मार्च २०१ ९ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


आदेश 


शिंदखेडा, 


३० मार्च 

२०१ ९ . 


आदेश 


क्रमांक आस्थापना/ संस्था नोंदणी रद्द आदेश/ कार्यवाही/ ३७४ / 
२०१ ९.- मी , विवेक मनोहर जगताप , सहायक निबंधक, सहकारी 
संस्था , भडगाव, तालुका भडगाव , जिल्हा जळगाव मला प्राप्त 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम २१ मधील 
अधिकारान्वये जेजीए/बीजीएन / एचएसजी/टीओ/ ११७५/ सन २००७ , 
दिनांक २७ एप्रिल २००७ नोंदणी क्रमांक असलेल्या तिरुपती 
गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भडगाव , तालुका भडगाव , 
जिल्हा जळगाव या सहकारी संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे. 


. 


क्रमांक आस्थापना/ संस्था नोंदणी रद्द आदेश/ क .२१/ ८४५ / सन 
२०१ ९.- मी , मनोज चौधरी, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
शिंदखेडा , जिल्हा धुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १०९ मधील तरतुदींनुसार वरपाडे पीक संरक्षण सहकारी 
संस्था मर्यादित , वरपाडे, तालुका शिंदखेडा , जिल्हा धुळे या 
अवसायनातील संस्थेचे कामकाज पूर्ण झाल्याने महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेले 
अधिकारांनुसार संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे. हा आदेश 
पारित झाल्याचे तारखेपासून संस्था नोंदणी रद्द झाल्याचे समजावे. 

सदरहू आदेश आज दिनांक ३० मार्च २०१ ९ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


या आदेशाचे तारखेपासून सदर संस्थेचेविसर्जन झालेले असून 
ती निगमनिकाय असल्याचे बंद झालेले आहे. 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३० मार्च २०१९ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


विवेक जगताप , 


सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , भडगाव , 
तालुका भडगाव , जिल्हा जळगाव . 


, 


मनोज चौधरी, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , शिंदखेडा , 


भडगाव , 


३० मार्च 


२०१ ९ . 


जिल्हा धुळे . 


शिंदखेडा , ३० 


मार्च 

२०१९ . 


जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


, 


क्रमांक कार्यव्य /रजा/ १ ९ ७/ सन २०१ ९.- श्रीमती एन. एस . सय्यद , 
८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांची दिनांक 
२८ मार्च २०१ ९ ते दिनांक 

३० मार्च 

एकूण ३ 

दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 


. 


२०१९ रोजीची 


- 


क्रमांक आस्थापना/ संस्था नोंदणी रद्द आदेश/ कार्यवाही/ ३७०/ 
२०१ ९.- मी , विवेक मनोहर जगताप, सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था, भडगाव , तालुका भडगाव , जिल्हा जळगाव मला प्राप्त 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ मधील 
अधिकारान्वये जेजीए/ बीजीएन / आरएसआर / ( एसआर)/ ११४४/ सन २००२ , 
दिनांक २८ फेब्रुवारी २००२ नोंदणी क्रमांक असलेल्या सागर पाणी 
वापर सहकारी संस्था मर्यादित , भडगाव , तालुका भडगाव, जिल्हा 
जळगाव या सहकारी संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एन . एस. सय्यद यांना ८ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ८ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १५ - २१, २०१९ / श्रावण २४ - ३० , शके १९ ४१ 


२०१ ९ रोजीपासून ते दिनांक १५ एप्रिल २०१ ९ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


श्रीमती एन. एस . सय्यद , ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती व्ही . सी . देशपांडे, ९ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


श्रीमती एन . एस. सय्यद, ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेल्या नसत्या , तर त्या ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती पी . एन. कोकाटे यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, पारनेर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , पारनेर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


अहमदनगर , २८ 

मार्च 

२०१९ . 


श्रीमती पी . एन . कोकाटे , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
पारनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार दिनांक ६ एप्रिल २०१ ९ ते ७ एप्रिल २०१९ व दिनांक ४ एप्रिल 
२०१९ ते १४ एप्रिल २०१९ रोजीपर्यंत श्रीमती यु. ए. बोराडे यांचेकडे, 
तसेच दिनांक ८ एप्रिल २०१९ ते १२ एप्रिल २०१ ९ रोजीपर्यंत श्री . एम . 
ए. पठाण , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पारनेर यांचेकडे ठेवण्यात 
येत आहे. 


आदेश 


- 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ४८ / सन २०१९.- श्रीमती एस. के . कारंडे, 
४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , संगमनेर यांची दिनांक 
१ एप्रिल २०१९ ते दिनांक ५ एप्रिल २०१९ रोजीची एकूण ५ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक 
३० मार्च २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ८ एप्रिल २०१९ 
रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात 
येत आहे. 


श्रीमती पी . एन . कोकाटे , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
पारनेर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या , 
तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, पारनेर या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 


अहमदनगर , १ एप्रिल २०१९ . 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एस. के. कारंडे यांना ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचेपद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


श्रीमती एस . के . कारंडे, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
संगमनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . पी . आय. मोकाशी, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , संगमनेर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १३७/ सन २०१ ९.- श्रीमती के. पी . राठौर , 
४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
१ एप्रिल २०१९ ते दिनांक ३ एप्रिल २०१९ रोजीची 

एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती के. पी. राठौर यांना ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


, 


श्रीमती एस . के. कारंडे, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
संगमनेर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या , तर त्या ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , संगमनेर या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


श्रीमती के . पी . राठौर , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एम. आर . जाधव , ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


अहमदनगर , 


२ ९ 


मार्च 

२०१९ . 


आदेश 


श्रीमती के . पी . राठौर , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या , तर त्या ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/८८/ सन २०१ ९.- श्रीमती पी . एन. कोकाटे , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पारनेर यांची दिनांक ८ एप्रिल 
२०१ ९ ते दिनांक १२ एप्रिल २०१ ९ रोजीची एकूण ५ दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक ६ एप्रिल 


अहमदनगर , १ एप्रिल २०१ ९. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १५ - २१, २०१९ / श्रावण २४ - ३० , शके १९ ४१ 


or 


आदेश 


कनिष्ठ स्तर, संगमनेर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


३ 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १५ ९/ सन २०१९.- श्री . एस. एस. शिंदे, २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, कोपरगाव यांची दिनांक २ एप्रिल 
२०१९ ते दिनांक ५ एप्रिल २०१९ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक २ एप्रिल 
२०१९ रोजीपासून ते दिनांक ८ एप्रिल २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


श्री . पी. डी . कोळेकर, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , संगमनेर 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . पी . आय. मोकाशी, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
संगमनेर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


श्री . पी. डी . कोळेकर, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , संगमनेर 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदी स्थानापन्न 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस . एस. शिंदे यांना २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


म्हणून काम करीत राहिले असते . 


अहमदनगर , २ एप्रिल २०१ ९ . 


आदेश 


श्री . एस . एस . शिंदे, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार दिनांक २ एप्रिल २०१ ९ ते ५ एप्रिल २०१ ९ रोजीपर्यंत श्रीमती 
आर. एस. भोसले- नरसाळे, सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव 
यांचेकडे तसेच दिनांक ६ एप्रिल २०१९ ते ८ एप्रिल २०१९ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्री. ए. पी . मोहिते, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , कोपरगाव यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


, 


- 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १९ २/ सन २०१९.- श्री . हाश्मि एच . ए. एच . 
आय ., दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , जामखेड यांची दिनांक 
२ एप्रिल २०१९ ते दिनांक ४ एप्रिल 

२०१ ९ रोजीची 

एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक 
१ एप्रिल २०१ ९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ५ एप्रिल 
२०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे. 


, 


श्री . एस . एस . शिंदे, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 
तर ते २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . हाश्मि एच . ए . एच. आय . यांना 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , जामखेड या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , जामखेड या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


अहमदनगर , १ एप्रिल २०१९ . 


. 


आदेश 


श्री . हाश्मि एच . ए. एच . आय ., दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
जामखेड यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . पी . व्ही . सपकाळ , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, 
जामखेड यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


२०१ ९ व दिनांक 


२०१ ९ रोजीची 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १२६/ सन २०१९.- श्री . पी . डी . कोळेकर , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , संगमनेर यांची दिनांक २८ मार्च 

२ ९ मार्च 

एकूण २ दिवसांची मंजूर 
करण्यात आलेली किरकोळ रजा याद्वारे रद्द करण्यात येत असून 
त्याऐवजी दिनांक २८ मार्च २०१ ९ ते दिनांक ३० 

मार्च 
एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत 
आहे. 


२०१ ९ रोजीची 


श्री . हाश्मि एच . ए . एच . आय. , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
जामखेड हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 
तर ते दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, जामखेड या पदी स्थानापन्न 


म्हणून काम करीत राहिले असते . 


अहमदनगर , २ एप्रिल २०१ ९. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . पी . डी . कोळेकर यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, संगमनेर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १५ - २१, २०१९ / श्रावण २४ - ३० , शके १९ ४१ 


आदेश 


अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती व्ही. सी . देशपांडे, ९ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


२ 


२०१ ९ व दिनांक 


२०१९ रोजीची 

एकूण २ 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ २०३/ सन २०१९.- श्रीमती एस . सी . निर्मळे , 
रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , संगमनेर यांची दिनांक 
२८ मार्च २ ९ मार्च 

दिवसांची 
मंजूर करण्यात आलेली किरकोळ रजा याद्वारे रद्द करण्यात येत असून 
त्याऐवजी दिनांक २८ मार्च २०१ ९ ते दिनांक ३० 

मार्च २०१ ९ रोजीची 
एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत 
आहे. 


श्रीमती एन . एस . सय्यद , ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेल्या नसत्या , तर त्या ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 


अहमदनगर , ३ एप्रिल २०१९ . 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एस . सी . निर्मळे यांना २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


३ 


श्रीमती एस . सी . निर्मळे, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
संगमनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा दिनांक 
२८ मार्च २०१९ व दिनांक २ ९ मार्च २०१ ९ रोजीचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्रीमती एस. के . कारंडे, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, 
संगमनेर यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता, तसेच दिनांक 

३० 

मार्च 
२०१९ रोजीचा कार्यभार श्री . पी . आय . मोकाशी, ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , संगमनेर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


क्रमांक कार्यव्य /रजा/ २०१/ सन २०१९.- श्रीमती एन. के. नागरगोजे , 
७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
१८ मार्च २०१९ ते दिनांक २० मार्च २०१९ रोजीची एकूण ३ दिवसांची 
वैद्यकीय रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक 
१८ मार्च २०१ ९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक २० मार्च 
२०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात 
आली होती. 


. 


. 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एन. के. नागरगोजे यांना ७ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ७ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे. 


श्रीमती एस . सी . निर्मळे , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, 
संगमनेर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 
तर ते २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


. 


अहमदनगर , २ एप्रिल २०१ ९. 


श्रीमती एन. के . नागरगोजे, ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती एन. एस . सय्यद, ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


आदेश 


. 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १ ९ ७ / सन २०१९.- श्रीमती एन. एस . सय्यद , 
८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 

२०१९ ते दिनांक २ एप्रिल २०१ ९ रोजीची एकूण ३ दिवसांची 
वाढीव अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 


श्रीमती एन . के . नागरगोजे , ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर, अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर 
गेल्या नसत्या , तर त्या ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 


३१ मार्च 


. 


, 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एन. एस. सय्यद यांना ८ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ८ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


श्रीराम राजेसाहेब जगताप , 

जिल्हा न्यायाधीश-१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 


अहमदनगर. 


अहमदनगर , ३ एप्रिल २०१ ९ . 


श्रीमती एन . एस . सय्यद , ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १५ - २१, २०१९ / श्रावण २४ - ३० , शके १९ ४१ 


११ 


आदेश 


प्रभारीजिल्हा न्यायाधीश-१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ रजा/ ३३७५ / सन २०१ ९.- श्रीमती एस. के . दुगांवकर , 
रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, नाशिक यांना दिनांक ५ एप्रिल २०१ ९ रोजीची १ ( एक ) दिवस 
वाढीव अर्जित रजा मागे दिनांक १ एप्रिल २०१ ९ ते ४ एप्रिल २०१ ९ 
मंजूर अर्जित रजेस जोडून मंजूर करण्यात येत आहे. 


चे 


क्रमांक आस्था / रजा/ ३३७३/ सन २०१९.- श्रीमती पी . आर. दांडेकर, 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, नांदगाव 
यांना दिनांक १ एप्रिल २०१९ ते दिनांक ३ एप्रिल २०१ ९ पावेतो एकूण 
( तीन) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात येत आहे . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती पी . आर . दांडेकर , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नांदगाव ह्या 
दिनांक १ एप्रिल २०१९ ते ३ एप्रिल २०१९ या कालावधीत रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, नांदगाव या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या 
असत्या . [महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम 
३९ ( २) टीप -२ अन्वये]. 


. 


१ 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . के . दुगांवकर , 
३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, नाशिक ह्या दिनांक १ एप्रिल २०१ ९ ते ५ एप्रिल २०१ ९ या 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नाशिक या पदावर स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. [ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) 
नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३९ ( २) टीप -२ अन्वये] . 


श्रीमती पी . आर . दांडेकर , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नांदगाव यांचे न्यायालयाचा कार्यभार 
श्री . एन. एन . धेड , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग, मनमाड शहर यांचेकडे ठेवण्यात आला होता. 


श्रीमती एस . के . दुगांवकर , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, नाशिक यांचे न्यायालयाचा कार्यभार 
श्री . जे . जी . पांडे, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नाशिक यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 


- 


सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तिकेत घेण्यात यावी. 


नाशिक , १० एप्रिल २०१९ . 


सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तिकेत घेण्यात यावी . 


नाशिक , १० एप्रिल २०१९ . 


आदेश 


आदेश 


रे 


ते 


११ एप्रिल 


क्रमांक आस्था/ रजा/ ३३७४/ सन २०१९.- श्रीमती एस. के . दुगांवकर , 
रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, नाशिक यांना दिनांक ९ एप्रिल २०१ ९ ते दिनांक ११ एप्रिल २०१९ 
पावेतो एकूण ३ (तीन) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात येत आहे. 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . के . दुगांवकर , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
नाशिक ह्या दिनांक ९ एप्रिल २०१ ९ 

२०१ ९ या कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, नाशिक या पदावर स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिल्या असत्या . [ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , 
१ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २) टीप -२ अन्वये]. 

श्रीमती एस . के . दुगांवकर , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नाशिक यांचे न्यायालयाचा कार्यभार 
श्री . जे . जी . पांडे, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नाशिक यांचेकडे ठेवण्यात आला होता. 

सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


क्रमांक आस्था /रजा/ ३४७० / सन २०१९.- श्री . पी . एन. आवळे , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, 
नाशिकरोड यांना दिनांक १५ एप्रिल २०१ ९ ते २० एप्रिल २०१९ पावेतो 
एकूण ६ ( सहा) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १२ एप्रिल २०१९ चे 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २२ एप्रिल २०१९ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडणेचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे. 


- 


३ 


. 


. 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी. एन. आवळे, सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नाशिकरोड हे दिनांक 
१५ एप्रिल २०१९ ते २० एप्रिल २०१९ या कालावधीत रजेवर गेले नसते 
तर ते सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, नाशिकरोड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 
असते . [ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम 
३ ९ (२ ) टीप-२ अन्वये . 


नाशिक , १० एप्रिल २०१ ९ . 


- 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १५ - २१, २०१९ / श्रावण २४ - ३० , शके १९ ४१ 


, 


श्री . पी . एन. आवळे , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, नाशिकरोड यांचे न्यायालयाचा कार्यभार 
श्री . ए. एम . शिंदे , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, नाशिकरोड यांचेकडे ठेवण्यात आला होता. 


दिनांक २२ 

मार्च २०१९ रोजीची मंजूर करण्यात आलेली किरकोळ 
रजा याद्वारे रद्द करण्यात येत असून त्याऐवजी दिनांक २२ मार्च २०१९ 
ते दिनांक २६ मार्च २०१९ रोजीची एकूण पाचदिवसांची वैद्यकीय रजा 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 


सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तिकेत घेण्यात यावी. 


नाशिक , १५ एप्रिल २०१ ९ . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . बी . बी . तोष्णीवाल यांना तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व सहायक सत्र न्यायाधीश, श्रीरामपूर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व सहायक सत्र न्यायाधीश, श्रीरामपूर या पदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे. 


आदेश 


४ 


- 


क्रमांक आस्था / रजा/ ३४७१/ सन २०१९.- श्री . जे. जी . पांडे , 

थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग, नाशिक यांना दिनांक १८ एप्रिल २०१ ९ ते २० एप्रिल २०१९ पावेतो 
एकूण ३ (तीन) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १६ एप्रिल २०१९ चे 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २२ एप्रिल २०१ ९ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडणेचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे. 


श्री . बी . बी . तोष्णीवाल , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश, श्रीरामपूर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . एम . एन . सलिम , जिल्हा न्यायाधीश-१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, श्रीरामपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


श्री . बी . बी . तोष्णीवाल , तदर्थजिल्हा न्यायाधीश -१ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश, श्रीरामपूर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर 
गेले नसते, तर ते तदर्थजिल्हा न्यायाधीश-१ व सहायक सत्र न्यायाधीश , 
श्रीरामपूर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . जे . जी . पांडे, ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , नाशिक हे 
दिनांक १ एप्रिल २०१ ९ ते २० एप्रिल २०१ ९ या कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, नाशिक या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 
असते . [महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम 
३९ ( २) टीप -२ अन्वये . 


कमलाकर अ . कोठेकर, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 


अहमदनगर . 


अहमदनगर , २८ मार्च २०१९ . 


श्री . जे. जी . पांडे, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नाशिक यांचे न्यायालयाचा कार्यभार 
श्रीमती पी . व्ही . धांडे, ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, नाशिक यांचेकडे ठेवण्यात आला होता. 


आदेश 


सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तिकेत घेण्यात यावी. 


स्वप्निल चं . खटी, 


क्रमांक आस्था/ रजा/ ३२५८ / सन २०१९.- श्री . जी . पी. देशमुख, 
जिल्हा न्यायाधीश -९ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नाशिक यांना दिनांक 
८ एप्रिल २०१ ९ ते १० एप्रिल २०१९ पावेतो एकूण ३ (तीन ) दिवसांची 
अर्जित रजा दिनांक ७ एप्रिल २०१९ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
११ एप्रिल २०१ ९ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडणेचे 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 


जिल्हा न्यायाधीश-१ व 


अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नाशिक. 


नाशिक , १५ एप्रिल २०१ ९. 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . जी . पी. देशमुख , जिल्हा न्यायाधीश 
व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नाशिक हे दिनांक ८ एप्रिल २०१९ ते 
१० एप्रिल २०१९ या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा 
न्यायाधीश -९ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नाशिक या पदावर स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते. [महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , 
१ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २) टीप -२ अन्वये]. 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १८४/ सन २०१९.- श्री . बी . बी. तोष्णीवाल , 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व सहायक सत्र न्यायाधीश , श्रीरामपूर यांची 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १५ - २१, २०१९ / श्रावण २४ - ३० , शके १९ ४१ 


१३ 


१२ एप्रिल २०१ ९ या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा 


श्री . जी. पी. देशमुख, जिल्हा न्यायाधीश-९ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
नाशिक यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एम . एस . बोधनकर , जिल्हा 
न्यायाधीश -८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नाशिक यांचेकडे ठेवण्यात 


न्यायाधीश-२ व सहायक सत्र न्यायाधीश , नाशिक या पदावर स्थानापन्न 


म्हणून काम करीत राहिले असते. [ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , 
१ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २) टीप -२ अन्वये]. 


आला होता . 


सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तिकेत घेण्यात यावी . 


नाशिक , ८ एप्रिल २०१ ९ . 


श्री . एस . टी . डोके , जिल्हा न्यायाधीश -२ व सहायक सत्र न्यायाधीश, 
निफाड यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . पी . डी . दिग्रसकर, अतिरिक्त 
जिल्हा न्यायाधीश व अपर सत्र न्यायाधीश, निफाड यांचेकडे ठेवण्यात 


, 


आला होता. 


वाचा.- ( १ ) शासन निर्णय क्रमांक एचसीटी/ २००९ / प्र.क्र . १४१ / 

-तीन, मंत्रालय , मुंबई-३२ , दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१० . 


सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तिकेत घेण्यात यावी. 


नाशिक , १० एप्रिल २०१९ . 


( २ ) श्री . एस. व्ही . जाधव, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 

स्तर , नाशिक यांचे जावक क्रमांक १०१७/ २०१९ , दिनांक 
४ एप्रिल २०१९ चे पत्र. 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था / रजा/ ३२७२/ सन २०१ ९.- श्री . एस. व्ही . जाधव, २ 
रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, 
नाशिक यांना संदर्भिय शासन निर्णयामध्ये नमूद केल्यानुसार गट वर्ष 
२०१८ ते २०२० करिता (३०) दिवसांची अर्जित रजा फक्त रजा 
रोखीकरणाकरिता प्रत्यक्षात अर्जित रजेच्या सुविधेचा लाभ न देता मंजूर 
करण्यात येत आहे. 


क्रमांक आस्था/रजा/ ३३७२/ सन २०१ ९.- श्रीमती एम . डी . कांबळे , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, मालेगाव यांना दिनांक १५ एप्रिल २०१ ९ ते १७ एप्रिल 
२०१९ पावेतो एकूण ३ (तीन) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १२ एप्रिल 
२०१९ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १८ एप्रिल २०१९ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडणेचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे. 


सदर आदेशाची नोंद श्री . एस. व्ही . जाधव , २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नाशिक 
यांचे सेवापुस्तिकेत घेण्यात यावी. 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एम . डी . कांबळे , २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, मालेगाव 

ह्या दिनांक १५ एप्रिल २०१९ ते १७ एप्रिल २०१९ या कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर 
व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, मालेगाव या पदावर स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . [महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) 
नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९ ( २) टीप -२ अन्वये]. 


नाशिक , ८ एप्रिल २०१ ९. 


. 


आदेश 


श्रीमती एम . डी . कांबळे , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, मालेगाव यांचेन्यायालयाचा कार्यभार 
श्रीमती ए. एम . तामणे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, मालेगाव यांचेकडे ठेवण्यात आला 
होता. 


, 


क्रमांक आस्था/ रजा/ ३३१३/ सन २०१९.- श्री . एस . टी . डोके , 
जिल्हा न्यायाधीश -२ व सहायक सत्र न्यायाधीश, निफाड यांना दिनांक ८ 
एप्रिल २०१ ९ ते १२ एप्रिल २०१९ पावेतो एकूण ५ (पाच) दिवसांची 
अर्जित रजा मागे दिनांक ६ एप्रिल २०१९ व ७ एप्रिल २०१९ व रजेचे 
पुढे दिनांक १३ एप्रिल २०१ ९ व १४ एप्रिल २०१९ चे सुट्टीस जोडून 
मंजूर करण्यात येत आहे. 


- 


सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तिकेत घेण्यात यावी. 


नाशिक , १० एप्रिल २०१९ . 


. 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . टी . डोके , जिल्हा न्यायाधीश -२ 
व सहायक सत्र न्यायाधीश , निफाड हे दिनांक ८ एप्रिल २०१ ९ ते 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १५ - २१, २०१९ / श्रावण २४ - ३० , शके १९ ४१ 


आदेश 


श्री . प्रसाद प्र. कुलकर्णी, सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , 
नाशिक यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एस. व्ही . जाधव , २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नाशिक 
यांचेकडे ठेवण्यात आला होता. 


क्रमांक आस्था/ रजा/ ३३४३/ सन २०१ ९.- श्री . डी. जे . अंडाईत , ५ 
वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, 
नाशिक यांना दिनांक ८ एप्रिल २०१ ९ १० एप्रिल २०१९ पावेतो एकूण 
३ (तीन) दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय सोडणेचे परवानगीसह मंजूर 
करण्यात येत आहे. 


ते 


सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तिकेत घेण्यात यावी. 


नाशिक , १२ एप्रिल २०१९ . 


आदेश 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . डी . जे . अॅडाईत , ५ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नाशिक 
हे दिनांक ८ एप्रिल २०१ ९ ते १० एप्रिल २०१ ९ या कालावधीत रजेवर 
गेले नसते, तर ते ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नाशिक या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिले असते . [ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १ ९ ८१ 
मधील नियम ३९ ( २ ) टीप-२ अन्वये]. 


क्रमांक आस्था/ रजा/ ३४७३ / सन २०१ ९.- श्रीमती यु. एम . नंदेश्वर, 
जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नाशिक यांना दिनांक 
८ एप्रिल २०१ ९ ते १० एप्रिल २०१९ पावेतो एकूण ३ (तीन) दिवसांची 
परिवर्तित रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 


श्री . डी . जे . अंडाईत , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नाशिक यांचे न्यायालयाचा कार्यभार 
श्री . एस. एस . पाटील , ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नाशिक यांचेकडे ठेवण्यात आला 
होता. 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती यु . एम . नंदेश्वर , जिल्हा 
न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नाशिक ह्या दिनांक ८ एप्रिल 
२०१९ ते १० एप्रिल २०१९ या कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 
जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नाशिक या पदावर 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . [ महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( वेतन) नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९ (२) टीप -२ अन्वये]. 


सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तिकेत घेण्यात यावी. 


नाशिक , १२ एप्रिल २०१९ . 


श्रीमती यु. एम . नंदेश्वर , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , नाशिक यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एस . सी . खटी , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नाशिक यांचेकडे 


, 


आदेश 


ठेवण्यात आला होता. 


सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तिकेत घेण्यात यावी. 


रविंद्र म . जोशी , 


ते 


क्रमांक आस्था/ रजा/ ३४४४ / सन २०१ ९.- श्री . प्रसाद प्र. कुलकर्णी, 
सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , नाशिक यांना दिनांक १५ एप्रिल 
२०१९ १७ एप्रिल २०१ ९ 

पावेतो 

एकूण ३ (तीन) दिवसांची अर्जित 
रजा दिनांक १३ एप्रिल २०१ ९ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १८ 
एप्रिल २०१९ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडणेचे परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे. 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 


नाशिक . 


नाशिक , १२ एप्रिल २०१ ९. 


आदेश 


, 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . प्रसाद प्र. कुलकर्णी, सचिव , जिल्हा 
विधी सेवा प्राधिकरण , नाशिक हे दिनांक १५ एप्रिल २०१९ ते १७ 
एप्रिल २०१ ९ या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते सचिव , जिल्हा 
विधी सेवा प्राधिकरण , नाशिक या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . [महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, 
नियम ३९ ( २ ) टीप-२ अन्वये . 


क्रमांक बी -१/१७७६/ सन २०१९.- श्री . शैलेश रंगनाथ उगले , जिल्हा 
न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक २० एप्रिल 
२०१९ ते दिनांक २४ एप्रिल २०१९ पावेतो अशी एकूण ५ दिवसांची 
अर्जित रजा दिनांक १९ एप्रिल २०१९ ( गुडफ्रायडे) रोजीचे सुट्टीस 


१ ९ ८१ मधील 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १५ - २१, २०१९ / श्रावण २४ - ३० , शके १९ ४१ 


१५ 


१७ एप्रिल २०१९ पावेतो एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे रद्द 
करण्यात येत आहे. 


जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक १८ एप्रिल 
२०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २५ एपिल २०१९ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडणेची परवानगी देण्यात 
येत आहे. 


वरीलप्रमाणे दिनांक १५ एप्रिल २०१ ९ ते दिनांक १७ एप्रिल २०१ ९ 
अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा त्यांचे रजेचे खाती जमा करण्यात 


यावी. 


मंगला जनार्दन धोटे , 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . शैलेश रंगनाथ उगले , जिल्हा 
न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पर्यायी इसमाची 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

धुळे . 


. 


धुळे, १५ एप्रिल २०१९ . 


श्री . शैलेश रंगनाथ उगले, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , धुळे यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . ए. डी . क्षीरसागर , जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे. 


उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . शैलेश रंगनाथ उगले, 
जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा 


न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी स्थानापन्न 


म्हणून काम करीत राहिले असते . 


क्रमांक वि -१ / एनएसके / एनएसके / एचएसजी/ ( टीसी)/ ५८३७/ ३२१ ९/ 
सन २०१९.- सौ . मंगला एकनाथ बागुल , मुख्यप्रवर्तक नियोजित 
एम.आय.जी-५२ , समतानगर को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी 
लिमिटेड , समतानगर , तुळसाई हॉस्पिटलमागे, अशोक रोड, सातपूर, 
नाशिक -१२ ही संस्था मौजे सातपूर शिवारातील सर्व्हे नंबर ५१७, 
५२० , ५२१ व ५२३ या मिळकतीवरील एम. आय. जी -५२, समतानगर 
या इमारतींसाठीच्या सभासदांसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १० अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागिदारी 
संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे. 


धुळे, १५ एप्रिल २०१ ९. 


आदेश 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके / एचएसजी/( टीसी)/ 
५८३७/ सन २०१९ , दिनांक ८ मार्च २०१ ९ असा आहे . 


क्रमांक बी -२ / १७८४/ सन २०१ ९.- धुळे जिल्हा न्यायालयाचा कार्यालयीन 
आदेश पृष्ठांकन क्रमांक बी -२/ १६८१/ २०१९ , दिनांक १० एप्रिल २०१९ 
अन्वये श्रीमती अर्चना श्रीपत नलगे, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , धुळे यांना दिनांक 

१५ एप्रिल २०१९ 

१७ एप्रिल २०१ ९ पावेतो 
अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १४ एप्रिल २०१९ रोजीपासून 
ते दिनांक १८ एप्रिल २०१९ रोजीचेकार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय 
सोडणेच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली होती . 


ते 


नाशिक , 


८ 


मार्च 

२०१ ९ . 


आदेश 


तथापि , श्रीमती अर्चना श्रीपत नलगे, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , धुळे यांनी त्यांना मंजूर करण्यात आलेली दिनांक १५ 
एप्रिल २०१ ९ ते दिनांक १७ एप्रिल २०१९ पावेतो एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा रद्द होऊन मिळावी, म्हणून विनंती अर्ज सादर केल्याने 
त्यांना मंजूर करण्यात आलेली दिनांक १५ एप्रिल २०१९ ते दिनांक 


क्रमांक वि -१ / एनएसके / एनएसके / एचएसजी/ ( टीसी)/ ५८४ ९/ २२४५/ 
सन २०१ ९.- श्री . योगेश संतुजी खंडवे, मुख्यप्रवर्तक ऋषिराज 
हॅबीटेट को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी मर्यादित , गंगापूर रोड , 
तालुका जिल्हा नाशिक ही संस्था मौजे आनंदवल्ली शिवारातील सर्वे 
नंबर ५९ / १ / ३ / ३ यांसी क्षेत्र २७.५८ आर या मिळकतीवरील 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १५ - २१, २०१९ / श्रावण २४ - ३० , शके १९ ४१ 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके/ एनएसके /एचएसजी/(टीओ)/ 
५८४९ / सन २०१९ , दिनांक १२ एप्रिल २०१ ९ असा आहे . 


इमारतींसाठीच्या सभासदांसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागिदारी 
संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे . 


डॉ . प्रिया दळणर , 

उपनिबंधक, 

सहकारी संस्था , 
नाशिक तालुका, नाशिक. 


नाशिक , १२ एप्रिल २०१९ . 


, 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI. MANOJ MANOHAR VAIDYA , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE- 411 006. EDITOR : SHRI. MANOJ MANOHAR VAIDYA. 


